जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली साठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र. ६८/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१९ 


पहा.-१) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१९ 
५) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 
गडचिरोली,यांचे पत्र क्र.जिनिस/कक्ष-४/जिवायो/संस-१/ 
२०१८-१९/१५, दि.११/२/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११ च्या 

तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 
अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाळी एक “कार्यकारी समिती” घटीत करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा 
नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३(३) च्या परिच्छेद दोन 
(ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य”यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या 
परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” 
सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 
२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ ” मधील “नियम ६- 
अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या 
कलम ३ (३)च्या परिच्छेद दोन (ब) अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (3) च्या 
परिच्छेद चार (अ) ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी जिल्हा नियोजन समिती 
गडचिरोलीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानूसार गडचिरोली जिल्हयातील 
खालील सन्माननीय संसद सदस्य व विधानसभा सदस्य यांच्या नामनिर्देशनासह जिल्हा नियोजन 
समिती गडचिरोलीची “कार्यकारी समिती” खालीलप्रमाणे घटित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 

[ae | ; मा. पालकमंत्री, गडचिरोली अध्यक्ष 

2. श्री. देवराव होळी, विधानसभा सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 

3. श्री.कृष्णा गजबे, विधानसभा सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 

४. श्री. अशोक नेते,संसद सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 

वि श्री.रामदासजी आंबटकर, विशेष निमंत्रित सदस्य 
विधानपरिषद सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र. ६८ /का.१४८१-अ, 


विभागीय आयुक्‍त , नागपुर विभाग सदस्य 
9. जिल्हाधिकारी , गडचिरोली सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा सदस्य 
परिषद, गडचिरोली 
2. जिल्हा नियोजन अधिकारी, गडचिरोली संयोजक 
४. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांनी उपरोक्‍त 
आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
दघ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८३११५१३१५१३१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


ह gitally signed by Asmita Prakash Gawade 
A p k h DN: c=IN, o=Governm laharashtra, ou: ५ Department, 
Smita Prakasn ०५०५५७७०५८ 
2.5.4.20=f988da35b3597ef287d5bce1a7470bc5 1998c83f335a43020eb04 
618a70b0c3a, 
2.5.4.45=03210093254807F75DAE25044CA08368398D47 2EB2C8EEB5FE6 
a Wa e CF53D81F22BFE3FBOD9, -Asmita Prakash १0 
Date: 2019.08.31 15:20:33 +05'30' 
a 
(अ.प्र.गावडे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपुर विभाग 

१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी , गडचिरोली 

१३.निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


